नक्षलवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजनेस मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०८१२/प्र.क्र.३२९/ वि.शा.१ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : १२ मे, २०१४ 


वाचा - 


) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स २०००/सीआर-११२/विञा-१(ब), दि.२९.०८.२००५ 

) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स २००६/सीआर-३९/विझा-१(ब), दि.१७.०४.२००६ 

) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०९०६/सीआर-५०३/विञा-१(ब), दि.२०.१०.२००६ 

) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०७०७/सीआर-४१४/विञा-१(ब), दि.४.१०.२००७ 

) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०७०८/सीआर-३७२/विञा-१(ब), दि.१.०९.२००८ 
६) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०७०८/सीआर-३७२/विशा-१(ब), दि.७.०१.२०१० 

) 

) 

) 

) 


— 


— 


= 


रा 


शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०८१०/सीआर-३८१/विञा-१(ब), दि.२८.१०.२०१० 
शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०७११/सीआर-२८९/विशा-१(ब), दि.७.०९.२०११ 
शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०८१२/प्र.क्र.३२९/विडा-१(ब), दि.३०.१०.२०१२ 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१ ओ/१९५/ 
नक्षल आ.स.यो./८०/२००९/२०१३, दिनांक ०५.०९.२०१३ 


प्रस्तावना :- 


— 


रा 


राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी शासनाच्या संदर्भाधिन दिनांक २९.०८.२००५ च्या शासन 
निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी संदर्भाकित दिनांक २९.०८.२००५ च्या शासन निर्णयाद्वारे सुरु 
केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेस दिनांक २८.०८.२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च "मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस- (००) (१०९) जिल्हा पोलीस 
(००) (०१) जिल्हा पोलीस बल, २० इतर प्रशासकीय खर्च (२०५५०१६८) (दत्तमत)" या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात येऊन तो मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९१/१४/व्यय-७, दिनांक 
०२.०५.२०१४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०८१२/प्र.क्र.3२९/वि.शा.१ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०५१२१३०७०५३६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bajrang 


i Digambar Umat 
Bajrang ON CN ayaa gear 
‘ Umate, C = IN, S = 
Digambar ७०? 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
U aa ate Date: 2014.05.12 15:30:50 +05'30' 
(ब.दि.उमाटे) 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. सर्वमा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (१० प्रती) 
अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
८. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०८१२/प्र.क्र.3२९/वि.शा.१ब 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 


२५. 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 

पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / 
यवतमाळ / नांदेड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / 
नांदेड / नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

शिक्षणाधिकारी, गडचिरोली/ चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड / नागपूर. 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने. 

निवडनस्ती (वि.शा.१ बो 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


